एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये 
नवीन संवर्गांचा समावेश करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : टिआरएन-१११७/प्र.क्र.६६/सीपीटीपी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ डिसेंबर, २०१८. 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २०.०१.२०१४ 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन- ०५१७/ प्र.क्र.३६/सीपीटीपी, 
दिनांक २१.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन- १११७/ प्र.क्र.६६/सीपीटीपी, 
दिनांक ०५.१२.२०१७ 

8) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन- ०७१८/ प्र.क्र.३७/सीपीटीपी, 
दिनांक १३.०८.२०१८ 

५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन- १११७/ प्र.क्र.६६/सीपीटीपी, 
दिनांक २९.११.२०१८ 


शुध्दीपत्रक : 

संदर्भ क्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवा 
परीक्षेमध्ये तसेच “एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी)” अंतर्गत द्यावयाच्या 
प्रशिक्षणामध्ये समाविष्ट संवर्गांचा तपशील दर्शविणाऱ्या “विवरणपत्र अ” मध्ये एकूण २८ संवर्ग नमूद 
करण्यात आले आहेत. 


तथापि, संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य 
सेवा परीक्षेमधून नगरपालिका / नगर परिषद, मुख्याधिकारी, गट-अ आणि गट-ब या संवर्गातील पदावर 
निवड झालेल्या उमेदवारांना एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या प्रशिक्षणातून वगळण्यात 
आले आहे. 


त्यामुळे हे २ संवर्ग वगळून एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट २६ संवर्गाचा 
तपशील दर्शविणारे सुधारित “विवरणपत्र अ” सोबत जोडण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः टिआरएन-१११७/प्र.क्र.६६/सीपीटीपी 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७१५/.॥६8॥॥/७७9॥॥9.90७९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१४११३४११८३०७ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


A -O 
Se LS aS 


Cc 
ae 


SS 2 SS 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vilas Ramdas 
Thakur 
Date: 2018.12.14 11:41:45 +05'30' 
(वि. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32, 

मा. मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई - ३२, 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (महसूल/ गृह/ ग्राम विकास/ वित्त/ सहकार/ नगर 
विकास/ राज्य उत्पादन शुल्क/ परिवहन/ सामान्य प्रशासन/ शालेय शिक्षण/कौडल्य विकास 
व उद्योगकता/ उद्योग ऊर्जा व कामगार ). 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था (वनामती), नागपूर, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (*पत्राद्वारे), 

निवडनस्ती कार्यासन - सीपीटीपी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः टिआरएन-१११७/प्र.क्र.६६/सीपीटीपी 


“विवरण पत्र-अ” 


सामान्य प्रशासन विभाग / सीपीटीपी 


अ.क्र प्रशासकीय विभाग गट-अ गट-ब 
षि महसूल व वन १) उपजिल्हाधिकारी १)नायब तहसिलदार 
विभाग २) तहसिलदार २)उप अधीक्षक भूमी अभिलेख 
२ 'गृह विभाग ३) पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस ।३)सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
आयुक्त, ४)उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 
४) अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क ५) सहायक आयुक्‍त राज्य उत्पादन शुल्क 
३ वित्त विभाग ५) सहायक विक्रिकर आयुक्‍त ६) लेखाधिकारी, महाराष्ट्र वित्त व लेखा 
६) सहायक संचालक, महाराष्ट्रवित्तव सेवा 
लेखा सेवा 
४ “सहकार विभाग ७) उपनिबंधक, सहकारी संस्था गट ७)सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
५ ग्रामविकास विभाग ८) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ ८)सहायक गट विकास अधिकारी 
गट विकास अधिकारी (उच्चश्रेणी) 
६ सामान्य प्रशासन शंक ९)कक्ष अधिकारी 
विभाग 
७ शाळेय शिक्षणव = |g) शिक्षणाधिकारी १०)उपशिक्षणाधिकारी 
क्रिडा विभाग 
८ कौशल्य विकास|१० सहायक संचालक ,कौठाल्य विकास, ।११ कौशल्य विकास, रोजगार व 
विभाग रोजगार व उद्योजकता, गट-अ उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, 
९ उद्योग, sal 7/99 उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक), गट अ ।१२)उद्योग अधिकारी (तां.), गट-ब 
कामगार विभाग 
| आदिवासी विकास १२) उपसंचालक /प्रकल्प अधिकारी १३) सहायक प्रकल्प अधिकारी / 


विभाग 


(एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प) 
(श्रेणी -१)/ उपायुक्‍त, गट अ 


सांख्यिकी अधिकारी / प्रज्ञासकीय 
अधिकारी /संशोधन अधिकारी / 
गृहप्रमुख / प्रबंधक, गट ब 


१३) प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प ) (श्रेणी -2) / 
सहायक आयुक्‍त, गट अ 


१३ 


१३ 


एकूण 


२६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


